राज्य माहिती आयोगाच्या विविध खंडपीठातील 
कर्मचाऱ्यांच्या margarine मुदतवाढ 
देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः एएससी १५१७/प्र.क्र.१३७/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: ०९ सप्टेंबर, २०२० 


वाचा: 9) सामान्य प्रशासन विभाग, समक्रमांकाचे दिनांक १३-०६-२०१८ चे शासन आदेशा. 

२) सामान्य प्रशासन विभाग, समक्रमांकाचे दिनांक २८-०८-२०१८ चे शासन आदेशा. 

३ राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ नागृपर यांचे क्र. रामाआ/प्रतिनियुक्‍ती/प्र.क्र.३६/ 
२०१८/आस्था/१४९४, दिनांक २६-०५-२०२० चे पत्र. 

४) राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ ANTES यांचे क्र. रामाआ/प्रतिनियुक्‍्ती/प्र.क्र.३७/ 
२०१८/आस्था/१६२७, दिनांक २८-०५-२०२० चे पत्र. 

५) राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ नागृपर यांचे क्र. आस्था-२०१८/प्रतिनि/प्र.क्र.४३/ 
आस्था/२५८८, दिनांक १७-०७-२०२० चे पत्र. 

६ राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ औरंगाबाद यांचे क्र. रामाआ/ळलेखा/२०२०/५३७५ दिनांक 
२५-०६-२०२० चे पत्र. 


शासन आदेश 


संदर्भाधिन क्र. १ येथील दिनांक १३-०६-२०१८ च्या आदेज्ान्वये श्री.सु.भा.टोंगे, सहायक कक्ष अधिकारी, 
गृह विभाग, श्री.ध.रा. अवधूत, सहायक कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, श्री. अ.म. भोकरे, लिपिक- 
टंकलेखक, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांची राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ नागूपर येथे दोन वर्षाच्या 
कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात आळेली आहे. संदर्भाधिन क्र. २ येथील दिनांक २८-०८-२०१८ च्या 
आदेशान्वये श्री.सु.शे. हाके, लिपिक-टंकलेखक, जलसंपदा विभाग यांची राज्य माहिती आयोग, औरंगाबाद खंडपीठ 
येथे दोन वर्षाच्या कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात आलेली आहे 
2. संदर्भाधिन क्र. 3 येथील दिनांक 24-04-2020 Vl पत्रान्वये श्री.सु.भा.टोंगे, सहायक कक्ष अधिकारी, 
संदर्भाधिन क्र. ४ येथील दिनांक २८-०५-२०२० च्या पत्रान्वये श्री.ध.रा. अवधूत, सहायक कक्ष अधिकारी, संदर्भाधिन 
क्र. ५ येथील दिनांक १७-०७-२०२० च्या पत्रान्वये श्री. अ.म. भोकरे, लिपिक-टंकलेखक या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या 
प्रतिनियुक्‍तीस प्रशासकीय कारणास्तव मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य माहिती आयोग, नागूपर खंडपीठ यांनी 
या विभागाकडे सादर केला आहे. संदर्भाधिन क्र. ६ येथील दिनांक २५-०६-२०२० च्या पत्रान्वये श्री.सु.शे. हाके, 
लिपिक-टंकलेखक, यांच्या प्रतिनियुक्‍तीस प्रशासकीय कारणास्तव मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य माहिती 
आयोग, औरंगाबाद खंडपीठ यांनी या विभागाकडे सादर केला आहे. 
३. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : एसआरव्ही २०११/प्र.क्र.१३७/का.१२, दिनांक 
१७.१२.२०१६ अन्वये प्रतिनियुक्‍तीचे धोरण निश्चित करण्यात आळे असून, या शासन निर्णयास झा.नि. क्र.एसआरव्ही- 
२०१६/प्र.क्र.५१०/कार्या-१२, दिनांक १६-०२-२०१८ अन्वये दि.१७-१२-२०१६ च्या शासन निर्णयातील परि.५ मध्ये 
पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात आली आहे:- 
परि.क्र. ५ (अ) (३) :- प्रतिनियुक्ती प्रथमत: 3 वर्षासाठी देण्यात यावी व संबंधित अधिकाऱ्याची इच्छुकता व संवर्ग 
नियंत्रण विभागाचे सहमतीने हा कालावधी चौथ्या वर्षाकरिता वाढविण्यात यावा. 


शासन आदेश क्रमांकः एएससी १५१७/प्र.क्र.१३७/१४-अ 


४ श्री.सु.भा.टोंगे, सहायक कक्ष अधिकारी, श्री.ध.रा. अवधूत, सहायक कक्ष अधिकारी, श्री. अ.म. भोकरे, 
लिपिक-टंकलेखक व श्री.सु.शे. हाके, लिपिक-टंकलेखक यांचे संवर्ग नियंत्रण या विभागाकडे असल्यामुळे संबंधित 
राज्य माहिती आयोग, नागपूर खंडपीठ व राज्य माहिती आयोग, औरंगाबाद खंडपीठ यांनी त्यांच्या आस्थापनेवर 
कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्‍तीस प्रशासकीय कारणास्तव विविध कालावधीसाठी प्रतिनियुक्‍तीस मुदतवाढ 


देण्याची विनंती केली आहे. 
संदर्भाधिन क्र.३,४ व ५ येथील राज्य माहिती आयोग, नागपूर खंडपीठ व संदर्भाधिन क्र.६ येथील राज्य 
माहिती आयोग, औरंगाबाद खंडपीठ यांच्या पत्रात नमूद प्रशासकीय कारण विचारात घेता खालील कर्मचाऱ्यांच्या 
प्रतिनियुक्‍तीस रकाना ६ मध्ये नमूद कालावधीसाठी प्रतिनियुक्‍तीस मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


षु र 


अ. । कर्मचाऱ्याचे नांव, पदनाम | प्रतिनियुक्‍्तीचे | प्रतिनियुक्‍तीचे | प्रतिनियुक्‍्तीस प्रतिनियुक्‍तीचा 
क्र. व , मुळ विभाग ठिकाण ठिकाणावरील | मुदतवाढीचे वर्ष | मुदतवाढीचा कालावधी 
पदनाम 
ae २ ३ Lo ds | & 
| । . | श्री.सु.भा.टोगे, राज्य माहिती | सहायक कक्ष | २ (दोन)ोवर्षे | दि. ०५-०७-२०२०ते 
सहायक कक्ष अधिकारी, । आयोग, नागपूर | अधिकारी दि. ०४-०७-२०२२ पर्यंत 
गृह विभाग खंडपीठ 
२.  श्री.ध.रा.अवधूत, राज्य माहिती | सहायक कक्ष | २ (दोनोवर्ष | दि. ०२-०७-२०२०ते 
सहायक कक्ष अधिकारी, | आयोग, नागपूर | अधिकारी दि. ०१-०७-२०२२ पर्यंत 
सामान्य प्रशासन विभाग | खंडपीठ 
३. । श्री.अ.म.भोकरे, राज्य माहिती | लिपीक- २ (दोन)ोवर्षे । दि. ०१-०८-२०२० ते 
लिपीक-टकंळेखक, आयोग, नागपूर | टकंलेखक दि. ३१-०७-२०२२ पर्यंत 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग | खंडपीठ 
४.  श्री.सु.शे. हाके, राज्य माहिती लिपीक- २ (दोन)वर्षे । दि. ११-०९-२०२० ते 
लिपीक-टकंळेखक, आयोग, औरंगाबाद | टकंलेखक दि. १०-०९-२०२२ पर्यंत 
जलसंपदा विभाग खंडपीठ 
&: प्रतिनियुक्तीस मुतदवाढीबाबत श्री.सु.भा.टोंगे, सहायक कक्ष अधिकारी, श्री.ध.रा. अवधूत, सहायक कक्ष 


अधिकारी, श्री. अ.म. भोकरे, लिपिक-टंकलेखक यांच्याबाबतीत सर्व अटी व शर्ती या विभागाचे शासन steal क्र. 
एएससी १५१७/प्र.क्र.१३७/१४-अ, दिनांक १३-०६-२०१८ च्या शासन आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे असतील. तर 
श्री.सु.शे. हाके, लिपिक-टंकलेखक यांच्याबाबतीत सर्व अटी व शर्ती या विभागाचे शासन आदेश क्र. एएससी 
१५१७/प्र.क्र.१३७/१४-अ, दिनांक २८-०८-२०१८ च्या शासन आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे असतील. 

0. वर परिच्छेद ५ मधील कर्मचाऱ्यांची कौटुंबिक अडचण व प्रशासकीय कारण विचारात घेऊन त्यांच्या 
प्रतिनियुक्‍्तीस मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. संबंधित कर्मचाऱ्यांचा मुदतवाढीचा कालावधी समाप्त होताच त्यांच्या 
सेवा त्यांच्या मुळ विभागास प्रत्यावर्तीत करण्यात याव्यात. संबंधित कार्यालयाने उपरोक्त कर्मचाऱ्यांच्या 
प्रतिनियुक्‍तीस पुन्हा मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव या विभागाकडे सादर करु नये. 

a श्री.सु.भा.टोंगे, सहायक कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, श्री.ध.रा. अवधूत, सहायक कक्ष अधिकारी, सामान्य 
प्रशासन विभाग, श्री. अ.म. भोकरे, लिपिक-टंकलेखक, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग व श्री.सु.शे.हाके, लिपिक- 
टंकलेखक, जलसंपदा विभाग यांचे प्रशासकीय विभाग, त्यांच्या नावासमोर दर्शविण्यात आळेले आहेत. सदर 
कर्मचाऱ्यांच्या अन्य प्रशासकीय बाबी त्यांच्या संबंधित प्रशासकीय विभाग व सामान्य प्रशासन विभाग/कार्यासन ६ 
यांच्यामार्फत हाताळण्यात येतील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः एएससी १५१७/प्र.क्र.१३७/१४-अ 


९. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००९०९१७२००२५००७ असा आहे. हे आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Gajanan Bhimrao 


(0f918048021798aScl ed 1adaBa72725a47b4I0, 
serial bde577d7 1dce3b3 13c3fefSdc2ad659e360/7 3b682d6b6fccbBaect, 


Gurav = a 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित कर्मचारी (संबधित राज्य माहिती आयोगामार्फत) 
प्रत, 
१. अ-.मु.स./प्र.स./सचिव गृह विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग/जलसंपदा विभाग/ संबंधित 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग/ मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ मंत्रालयीन 
विभागामार्फत 


२. सह/उप सचिव (आस्थापना), गृह विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग/जळलसंपदा विभाग/ 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग/ मंत्रालय, मुंबई, ४०० ०३२ 

३. सचिव, राज्य माहिती आयोग, मुख्यालय, १३ वा मजला, नवीन प्रशासकीय इमारत, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालयसमोर, मुंबई-४०० ०३२. 

४ उप सचिव, राज्य माहिती आयोग, नागपूर खंडपीठ, प्रशासकीय इमारत क्र.२, सिव्हिल लाईन्स, 
नागपूर-४४०००१ 

५ उप सचिव, राज्य माहिती आयोग, औरंगाबाद खंडपीठ, बचत भवन, लेखा व कोषागारे कार्यालयाच्या 
पाठीमागे, औरंगाबाद-४३१००१ 

६. उप सचिव (कार्यासन क्र.६), सामान्य प्रशासन विभाग, नवीन प्रशासकीय इमारत, मंत्रालयसमोर, 
मुंबई ४०० ०३२. 

७. साप्रवि/१४-अ (संग्रहार्थ) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


